भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या 
आस्थापनेवरील अनुसूचित जमातीचे 
जातीदावे अवैध ठरलेल्या 
अधिकारी/कर्मचारी यांची अधिसंख्य पदे 
निर्माण करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आपना ०२२०/प्र.क्र.३८/ WY १५ 
मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, प्रशासकीय आवार 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक: २८ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- १ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१.१२.२०१९. 
२) संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा पुणे यांचे पत्र क्र.प्रशासन/आस्था- 
१/अजजावैप्र अंमलबजावणी,प्रक्र २६१/३५८/२०२०, दि.२८.१०.२०२०. 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, 
दि.३०.६.२०२०. 


प्रस्तावना :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दि. २१.१२.२०१९ रोजीच्या शासननिर्णयान्वये 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर करु न शकलेल्या अथवा अन्य मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या 
अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करुन त्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग 
करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्याअनुसार भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या 
अधिपत्याखालील ०६ कर्मचा-यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यासाठी ०६अधिसंख्य पदे 
निर्माण करण्याचा प्रस्ताव संचालनालयाने शासनास सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने भूजल सर्वेक्षण 
व विकास यंत्रणे अधिनस्त कार्यालयामधील कर्मचाऱ्यांसाठी of अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या सदंर्भाधीन शासन निर्णयाच्या अधिन राहून भूजल सर्वेक्षण व 
विकास यंत्रणेच्या अधिपत्याखालील कार्यालयात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या 
तथापि, अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करु शकलेल्या अथवा अन्य मागास 
प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या खाळीत तक्त्यात नमूद of कर्मचा-यांच्या सेवा 
दि.२१/१२/२०१९ पासून अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात ११ 
महिन्यांकरिता किंवा ते सेवेत राहीले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या 
दिनांकपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी संचालनालयाच्या आस्थापनेवर 
०६ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


st विकास तुकाराम| वरिष्ठ लिपिक | १९/०९/१९८५ ३१/१२/२०२० 
बंदरी गट-क 


जयकुमार | लघु गट- | ०८/०८/१९८५ १४/०१/२०२० 
क il a 
. मोहनसिग। वाहनचालक(गट-।| 30/09/2009 २८/०२/२०२३ 
| 


मुकुंद नथ्थुजी| मदतनिस (गट- | ०७/०९/१९८७ ३१/०७/२०२४ 


न्याबापू आकाराम गट-ड) १४/०८/१९९२ ३१/१२/२०२७ 
कोळी 


०२. सदर अधिकाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर नियुक्ती देण्याच्या अनुषंगाने पुढील आवऱ्यक ती 


कार्यवाही संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा पुणे यांनी करावी. 


०३. सदर अधिसंख्य पदांच्या वेतनावर येणारा खर्च हा संबंधित कार्यालयाच्या वेतनासंबंधिच्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


०४. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.3०८/१६-ब, 
दि.२१.१२.२०१९, तसेच सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, 
दि.३०.६.२०२० अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२२९१४५७०२००२८ 
असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA M. 


RAJ EN D RA oh cn=RAJENDRA M. GENGAJE 


o=Water Supply & Sanitation 
M G E N GAJ EF Department, ou=WSSD, 
e email=wssd.ws23@gov.in, c=IN 


Date: 2020.12.29 15:09:24 +05'30' 
(रा.म. गेंगजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) संचालक भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे 
) प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, अमरावती. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 


४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
५) मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
& मा.राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) अप्पर मुख्य सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय, मुंबई 
८) कार्यासन (98-9), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) कार्यासन (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) निवडनस्ती आस्था-२ 


